सन २०२२-२३ करीता इको टुरिझम (राज्य) 
(२४०६-२२९५) अंतर्गत चंद्रपूर जिल्हयातील 
चंद्रपूर बल्लारपूर मार्गावर विसापूर येथे 
बंगलोरच्या धर्तीवर बॉटनिकल गार्डन निर्माण 
करणे अंतर्गत विकास कामांकरिता निधी वितरण 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१११/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- 39 मार्च, २०२३ 


१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ०४ एप्रिल, २०२२ 

२. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१०२/फ-९, दि.०३.०६.२०२२ 

३. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१०२/फ-९, दि.०२.०८.२०२२ 

४. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१११/फ-९, दि.२९.०८.२०२२ 

५. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१११/फ-९, दि.१८.१०.२०२२ 

६. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. साववि-२०२२/प्र.क्र.४६/फ-११, दि.११.०७.२०२२ 

७. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. साववि-२०२२/प्र.क्र.ई६२/फ-११, दि.२६.०८.२०२२ 

८. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१११/फ-९, दि.०४.११.२०२२ 

९. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. साववि-२०२२/प्र.क्र.४६/फ-११, दि.९.११.२०२२ 

१०. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. साववि-२०२२/प्र.क्र.६२/फ-११, दि.१४.११.२०२२ 

११. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. बैठक-२०२२/प्र.क्र.१६३/फ-९, दि.१६.११.२०२२ 

१२. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. बैठक-२०२२/प्र.क्र.१६३/फ-९, दि.१८.११.२०२२ 

१३. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. बैठक-२०२२/प्र.क्र.१६३/फ-९, दि.३१.०१.२०२३ 

१४. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. बैठक-२०२२/प्र.क्र.१६३/फ-९, दि.३१.०१.२०२३ 

१५. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. बैठक-२०२२/प्र.क्र.१६३/फ-९, दि.१०.०३.२०२३ 

१६. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ०८ फेब्रुवारी,२०२३ 

१७. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. १६ मार्च,२०२३ 

१८. प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष- १/ 
पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.३५/८९४/२०२२-२३, दिनांक २१/०३/२०२३ 

१९. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. क्र.बैठक-२०२२/प्र.क्र.१६३/भाग-२/फ-९, दि.२९.०३.२०२३ 

२०. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. क्र.बैठक-२०२२/प्र.क्र.१६३/भाग-३/फ-९, दि.३१.०३.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

सन २०२२-२३ करिता निसर्ग पर्यटन स्थळाचा विकास (२४०६-२२९५) या लेखाशिर्षांतर्गत रुपये 
९४९४.९४ लक्ष नियतव्यय मंजूर व अर्थसंकल्पीत असून, संदर्भ क्र.२ ते १५ व १९ ते २० च्या शासन निर्णयान्वये 
एकूण रु.८७६७.९०१ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१७ चे परिपत्रकान्वये सन २०२२-२३ चे सुधारित अंदाजाच्या मर्यादेत निधी 
वितरणाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली असून, अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत तरतूदींचा उर्वरित संपूर्ण निधी 
एकत्रितरित्या १००% बीम्स प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. उर्वरित ५०-इतर खर्च, ५३-मोठी बांधकामे, 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१११/फ-९ 


३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) व इतर उद्दिष्टाकरीता नियोजन विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी 
विकास विभाग व वित्त विभागाची मान्यता घेण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. 

सदर योजनेअंतर्गत अर्थसंकल्पित असलेल्या नियतव्ययाच्या अनुषंगाने प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचेकडून संदर्भ क्र.१८ अन्वये एकूण रु.१२४२.३१ 
लक्ष रकमेचा चाळू बाब प्रस्ताव प्राप्त झाला असून अनुदान उपलब्ध करुन देण्यास विनंती केली आहे. त्यानुसार 
या कामासाठी अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यानी संदर्भ क्र. १८ 
नुसार सादर केलेला प्रस्ताव व वित्त विभागाचे संदर्भ क्र.१७ येथील परिपत्रक विचारात घेता, प्रस्तावातर्गत मागणी 
लक्षात घेऊन, सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात चंद्रपूर जिल्हयातील चंद्रपूर बल्लारपूर मार्गावर विसापूर येथे 
बंगलोरच्या धर्तीवर बॉटनिकल गार्डन निर्माण करणे करिता निसर्ग पर्यटन स्थळांचा विकास (२४०६-२२९५) या 
योजनेतून खालील अटी व श्तींना अधिन राहून खालील तपशिलात नमूद केलेल्या कामांकरीता ५०-इतर खर्च 
अंतर्गत रु.७०१.१५ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 


प्रपत्र ब बाबनिहाय कामे प्रस्तावित या शासन निर्णयान्वये 
मधील रक्‍कम वितरीत करण्यात येत 
अनुक्रमांक असलेली रक्‍कम 

२ भूमीगत संग्रहालय विज्ञान केंद्र उपहार गृह | ३९९.८९ ३२३.९२ 
प्रशासकीय भवन व एन.बी.आर.आय इमारत करीता 
एचव्हीएसी यंत्रणा बसविणे 

१२ SIH गार्डन तयार करणे ४४.७५ ४४.७५ 

93 Providing & fixing stainless steel railing in 38.49 38.49 
various building at visapur 

१५ Thematic Garden २५.०० २५.०० 

१६ Lotus garden २०.२६ २०.२६ 

१८ Taxidermy Diorama+Civil Structure १९.५० १९.५० 

१९ रोज गार्डन तयार करणे १६.९६ १६.९६ 

२२ प्रशासकीय इमारत येथे landscaping १५.१३ १५.१३ 

२७ Providing Tubewell at various location in the १२.७१ १२.७१ 
premises of garden 

२८ सायन्स गार्डन तयार करणे १२.७० १२.७० 

२९ श्रबरी गार्डन तयार करणे १०.७७ १०.७७ 

२४ Heat exhaust Ventilation 40,03 १०.०३ 

३५ मॅथ गार्डन तयार करणे १५.१६ १५.१६ 

३८ Providing Painting to water body infront of ९.०२ ९.०२ 


Cafeteria building of garden 


४० सायकॅड गार्डन तयार करणे ९.१४ ९.१४ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१११/फ-९ 


5२ Providing and laying pipe line as well as ६.३६ ६.३६ 
electrification upto pump house 
६६ Covering over fiter tank in aquarium building ३.५८ ३.५८ 
६० Providing Tubewell near two wheeler parking २.६८ २.६८ 
६१ Providing Tubewell near sub station room २.६८ २.६८ 
3 Interactive Display ५५ compatitive tocuch+ 930,00 8६.२२ 
computer+ software content etc in Dome V 
along with QR codes 
(Procurement item, procedure of e-tender to 
be monitored and implemention supervised by 
Director, Forest Academy, Chandrapur) 
a Museum lightning as per NMI, New Delhi ४६.०० २५.०० 
recommendation, including sencors 10 
humidify and temperature 
° सुरक्षा (Based on the on-site inspection report 400,00 १५.०० 
and estimates given by Maharashtra State 
Security Corporation 
षु इमारत निघा राखणे साफसफाई 400,00 १५.०० 
(Based on the base price floated in e-tender 
BOQ for housekeeping) 
एकूण:- १०५१.८९ ७०१.१५ 
अटीव शर्ती 

१. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व 
विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर हे राहतील. त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. 

२. उपरोक्त खर्च विहीत कार्यपध्दतीनुसार तसेच अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध मासिक निधी 
प्रवाहानुसार खर्च करण्यात यावा. यामध्ये कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार नाही याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 

३. सदर योजनांतर्गत प्रस्तावित कार्यबाबींना आवऱ्यकतेनुसार सक्षम wert तांत्रिक व 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेली आहे याची खातरजमा झाल्यानंतरच सदर कार्यबाबींवर निधी 
खर्ची टाकण्यात यावा. 

४. नियंत्रक अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात येते की, एकूण वितरीत केलेल्या/करण्यात येणाऱ्या 
तरतूदीपेक्षा कोणत्याही परिस्थितीत अतिरिक्त खर्च होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 

५. सदर तरतूद खर्च करतांना वित्त विभागाने वेळो वेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करावे. 

६. अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच 


खर्च करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी/शर्तीचे पालन करावे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१११/फ-९ 


७. सदर आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये मंजूर व वितरीत अनुदानाच्या मर्यादेत खर्च सिमित ठेवावा. 

८. सदरहू मंजूर करण्यात आलेले अनुदान संबंधित कोषागारातून काढून घेतल्यानंतर काढण्यात 
आलेली रक्‍कम महालेखापाल कार्यालयातील Sara त्याच शिर्षाखाली नोंदली गेली आहे किंवा 
नाही याची खात्री करुन घ्यावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 

९. संस्थेने मागील वर्षाकरिता त्यांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या अनुदानाच्या विनियोगाबाबतचे प्रमाणपत्र 
शासनास तसेच महालेखापालांना तात्काळ सादर करावे. त्याचप्रमाणे, आता वितरित करण्यात येत 
असलेल्या अनुदानाचे तपशिलवार देयक व विनियोग प्रमाणपत्र देखिल (Utilization Certificate) 
महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-२ नागपूर व शासनाला तातडीने सादर करावे. 

१०. उपरोक्त अनुदानामधून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर यांना राहतील व त्याकरीता सदर संस्था त्यांना संपूर्ण सुविधा 
उपलब्ध करुन देईल. 

११. सदर खर्च वित्त विभागाच्या दिनांक ०४.०४.२०२२,०८.०२.२०२३ व १६.०३.२०२३ रोजीचे 
परिपत्रकातील अटींची पूर्तता होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

१२. सदर मंजूरीस शासन निर्णय क्रमांक एमएससी- २०११/प्र.क्र. १७८/फ-५, दिनांक ३०.९.२०११ च्या 
परिशिष्टात नमुद केलेल्या अटी व शर्ती बंधनकारक असतील. 

१३. सदरहू कामे करतांना वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० अंतर्गत तरतूदी तसेच प्रचलित कायदे व 
नियम मधील तरतूदींचा भंग होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

१४. कामांची अंमलबजावणी करताना कामांचे एकत्रीकरण करुन नियमानुसार ई-निविदा प्रणाली 
अवलंबण्याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त खर्च मागणी क्रमांक-सी-०७ प्रधान शिर्ष- २४०६, वनिकरण व वन्यजीवन, पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत, राज्य योजनांतर्गत योजना (०२) (०६) इको CREA (राज्य) (२४०६-२२९५) या लेखाशिर्षा अंतर्गत 
सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१०२/१४७५, दिनांक २४.०३.२०२३ व 
वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६०/व्यय-१०, दिनांक २८.०३.२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीने व वित्त 
विभागाच्या दिनांक १६.०३.२०२३ चे परिपत्रक तसेच वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र/ २०१३/ 
प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग-२, दिनांक १७.४.२०१५ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३३१२२१४२७२६१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


lly signed by PINGALE BHANUDAS NARAYAN 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, NARAYAN >>> व्वा 
(भा. ना. पिंगळे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 
प्रत :- 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) » महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१११/फ-९ 


२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ, नागपूर 

४. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.) चंद्रपूर 

५. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
सह सचिव/उपसचिव,वित्त विभाग (अर्थ-३)/(व्यय-१०), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

उप सचिव, नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

कार्यासन अधिकारी, फ-२/ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
कार्यासन फ-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती) 


on ७७ mM 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


